RNI No. MAHBIL / 2009 / 36619 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ८ , अंक ६ ] 


गुरुवार , 

जानेवारी २७ , २०२२ / माघ ७ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठ १ , किंमत : रुपये ११.०० 


असाधारण क्रमांक ९ 
प्राधिकृत प्रकाशन 


जिल्हाधिकारी , पालघर , पालघर यांजकडून 
मुंबई - अहमदाबाद अतिजलद रेल्वे प्रकल्पासाठी भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि 

पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ अन्वये 

प्राथमिक अधिसूचना 

शुद्धिपत्र 
क्रमांक भूसंपादन / एनएचएसआरसीएल / कावि -१०३ / २०२२.- महाराष्ट्र शासन असाधारण राजपत्र , भाग -१ कोकण विभागीय पुरवणी 
शनिवार , दि . ११ सप्टेंबर २०२१ / भाद्र २० , शके १ ९ ४३ , असाधारण क्रमांक ५४ अन्वये मौजे उपलाट , तालुका तलासरी , जिल्हा पालघर या 
गावाची मुंबई अहमदाबाद अतिजलद रेल्वे प्रकल्पासाठी भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ च्या कलम ११ अंतर्गत अधिसूचना निर्गमित केलेली आहे . सदर अधिसूचनेच्या मौजे उपलाट गावच्या 
पान क्र . ८ वर अनु क्र . ५ ९ नंतर अनु क्र . ६० हा पुढीलप्रमाणे समाविष्ट करणेत येत आहे . 


८८ 


לל 


अनु क्र . 


भूमापन किंवा गट क्र . 


अंदाजित क्षेत्र हे.आर मध्ये 


६० 


१२४६ 


०.०७.९ ५ 


पालघर , 
दिनांक २७ जानेवारी २०२२ . 


सुरेंद्र नवले , 

सक्षम प्राधिकारी , 
मुंबई - अहमदाबाद अतिजलद रेल्वे प्रकल्प , 
तथा अपर निवासी उप जिल्हाधिकारी , पालघर . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


भाग एक- ( को.वि.पु . ) – ९ –१ 


( १ ) 


